दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी- 
प्रथमवर्ग, बोदवड, जि. जळगाव या न्यायालयासाठी 
स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पीएलळए-०७१९/५१८/प्र.क्र.११८/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ सप्टेबर,२०१९. 


वाचा - १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.संकीर्ण-०८१६/६२५/प्र.क्र.१०१/का.११, 
दि.५/१/२०१९. 
२. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र. संकीर्ण -०८१६/६२५/प्र.क्र.१०१/का.११, 
दि. १२/६/२०१९. 
३. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. पीएलए ०७१९/५१८/प्र.क्र.११९/का.११, 
दि. १८/०७/२०१९. 
४. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव यांचे पत्र क्र. काव्यवि/प्र.शा/३९१३/२०१९, 
दि. १७/०६/२०१९. 
प्रस्तावना - 
बोदवड, जिल्हा जळगाव येथे दिवाणी न्यायाधीहा (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी - प्रथमवर्ग, 
बोदवड, जि. जळगाव हे न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्या करीता आवश्यक पदे निर्माण करण्यास संदर्भ 
क्र.१ येथील दि. ५/१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक 
१२/६/२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये सदर न्यायालय दि.१६/६/२०१९ पासून सुरु करण्यात आले आहे. 
सदर न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीहा (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी-प्रथमवर्ग, बोदवड, जि. जळगाव 
यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संदर्भ क्र.३ येथील दि. १८/७/२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव यांच्या संदर्भ क्र.४ 
च्या पत्रान्वये सदर न्यायालयाकरीता स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 
त्यास अनुसरून दिवाणी न्यायाधीहा (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी- प्रथमवर्ग, बोदवड, जि. जळगाव या 
न्यायालयाकरीता स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
दिवाणी न्यायाधीहा (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी- प्रथमवर्ग, बोदवड, जि. जळगाव यांचे नावे 
महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्रमांक ५१२ नुसार दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी - प्रथमवर्ग, बोदवड, जि. जळगाव या न्यायालयाकरिता जमा रकमा व परतफेडीच्या 
रकमांसाठी दिवाणी स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
(i )The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 


(i1)The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 


(i11)The amount ordered by the Court to the concerned/opposite parties to be 
deposited as Civil Court Deposits should only be deposited in this P.L.A. and 
payment due may be made as per the order of the court. 


(iv) No revenue receipt/Revenue expenditure transactions will appear in this 
PLA. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलळए-०७१९/५१८/प्र.क्र.११८/का.११ 


(v)Either on quarterly or monthly basis, balances in this PLA shall be reconciled 
by the court. 


(vi)All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this P.L.A. 


The following shall be the classification which may be recorded on every challan while 


depositing the amount in Treasury/Sub-Treasury. 


For Civil Court Deposit 


8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposits 
01 - Court’s Name 


२. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८९/२०१९/कोषा Wa - ५, 
दि.१६/७/२०१९ अन्वये आणि महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक 
संदर्भ No.TM/Ch.2/UOR/L&JD/2019-20/1069, दिनांक 20.02.2098 अन्वये त्यांनी दिळेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०७१५०१४०६८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
a nto S h a mM p att | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d8357 9cbedaaaef30f2 
15ceda096e4e407797, 


N 1 serialNumber=0cb1b0de02001 5cf6d 180057927 1f4816460b180 
ava g | re 2c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 
Date: 2019.09.07 15:08:07 +05'30' 
(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


मा. महाप्रबंधक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रबंधक(निरीक्षणे),मा.उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा जळगाव, 

दिवाणी न्यायाधीडा (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी - प्रथमवर्ग, बोदवड, जि. जळगाव, 
महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. जळगाव, 


. उपजिल्हा कोषागार अधिकारी, बोदवड,जि.जळगाव, 
. वित्त विभाग, मंत्रालय,व्यय-५/कोषा प्रशा-५, 
९. 


कार्यासन अधिकारी, का.२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई., 


१०. निवडनस्ती- कार्या-११. 


KRRERERERERERKEE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


